भिवकुंड, ता.बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर येथे सैनिकी 
शाळेचे बांधकाम व पायाभूत सुविधांच्या 
बांधकामासाठीच्या खर्चाच्या बचतीमधून २५०० 
आसन क्षमतेऐवजी ५००० आसन क्षमतेच्या 
स्टेडियमचे बांधकाम, डायव्हींग पूलचे बांधकाम 
व go विद्यार्थींनीकरीता वसतीगृहाचे बांधकाम 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. PAM २०१८/प्र.क्र.३३/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७.०१.२०१९ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. इसैजा-२०१६/ प्र.क्र.९६/ एसएम-६ 
दिनांक १३.०४.२०१७ 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. चंसैशा-२०१७/ प्र.क्र.५५/ एसएम-६ 
दिनांक २२.०८.२०१७ 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. PASM २०१८/ प्र.क्र. ३३/ एसएम-६ 
दिनांक १२.०९.२०१८ 
8) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,चंद्रपूर यांचे पत्र क्र.८१६६/सैनिकी शाळा/२०१८, 
दिनांक १९.०९.२०१८ 
4) सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे क्र. बैठक-२०१८/प्र.क्र.२०३/इमा-१, दिनांक ०४.०१.२०१९ चे पत्र 
प्रस्तावना : 


भिवकुंड, जि. चंद्रपूर येथील सैनिकी झाळेच्या प्रवेशद्वारासह संरक्षण भिंत, सिमेंट कॉक्रीट नालीसह 
पोचमार्गाचे बांधकाम करण्याबाबतच्या रु.१२३६.७७ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग तसेच वित्त विभाग व सचिव समितीच्या मान्यतेने संदर्भाधीन क्र. (१) येथील दिनांक १३.४.२०१७ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच चंद्रपूर सैनिकी शाळेच्या इमारती व पायाभूत 
सुविधांचे बांधकामासाठी रु.२९६.८५ कोटी रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. (2) येथील दिनांक 
२२.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. चंद्रपूर सैनिकी शाळेच्या अतिरिक्‍त (भाग- 
२) बांधकामासाठी रु.१९२.०० कोटी रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. (३) येथील दिनांक १२.९.२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सदर बांधकामासाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात 
रु. ४०.०० कोटी व सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात रु. १७८.५० कोटी असा एकूण रु. २१८.५० कोटी इतका 
निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 
२. fraps, जिल्हा चंद्रपूर येथील नवीन सैनिकी शाळेच्या इमारतीचे व पायाभूत सुविधांचे 
बांधकामासाठीच्या खर्चाच्या बचतीमधून २५०० आसन क्षमतेऐवजी ५००० आसन क्षमतेच्या स्टेडियमचे बांधकाम, 
डायव्हींग पूलचे बांधकाम व ६० विद्यार्थीनींकरीता वसतीगृहाचे बांधकाम करण्यासाठी रु. १२ कोटी इतका निधी 
खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर 
यांनी संदर्भाधीन क्र. (४) अन्वये केली आहे. सचिव समितीच्या दिनांक १५.१२.२०१८ च्या बैठकीमध्ये, रु. १२ 
कोटी इतक्या बचतीच्या रकमेतून सदर ३ कामे करण्यास मान्यता दिली आहे. चंद्रपूर सैनिकी झाळेच्या 
इमारतीच्या व पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठीच्या खर्चाच्या बचतीमधून सदर ३ कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सैश्ानि-२०१८/प्र.क्र.२४/एसएम-६ 


शासन निर्णय : 

भिवकुंड, ता. बल्लारपूर, जिल्हा चंद्रपूर येथील नवीन सैनिकी झाळेच्या इमारतीच्या व पायाभूत सुविधांच्या 
बांधकामाच्या (भाग-२ रु. १९२ कोटी) खर्चाच्या बचतीमधून २५०० आसन क्षमतेऐवजी ५००० आसन क्षमतेच्या 
स्टेडियमचे बांधकाम, डायव्हींग पूलचे बांधकाम आणि go विद्यार्थीनीकरिता वसतीगृहाचे बांधकाम करण्यासाठी 
रु. १२ कोटी इतका खर्च करण्यास सचिव समितीने मान्यता प्रदान केल्यानुसार खाली नमूद कामांकरिता 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. | कामाचे स्वरुप प्रशासकीय मान्यता (रुपये कोटीत) 


7 स्टेडियमकरिता वाढीव २५०० आसन क्षमता रु. ४.५० 
(यापूर्वी प्रदान करण्यात आलेल्या रु.१९२ कोटी 
प्र.मा.च्या व्याप्तीत ५००० आसन क्षमतेऐवजी २५०० 
आसन क्षमतेचे स्टेडियम करीता मान्यता देण्यात आली 
होती. परंतु प्रकल्पाच्या खर्चाच्या बचतीतून ५००० 
आसन क्षमतेचे स्टेडियमचे बांधकाम करणे) 


२ | डायव्हींगपूलचे बांधकाम रु. १.५० 
३ | ६० विद्यार्थीनींकरिता मुलींचे वसतिगृहाचे बांधकाम रु. ६.०० 
एकूण रु. १२.०० 


२. एकूण प्रकल्पास सुधारीत मान्यता घ्यावी लागणार नाही, या अटीच्या अधीन राहून ही मान्यता देण्यात 
येत आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयातील अटी व शर्तीचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. 


३. सदरचा खर्चसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. ई-४, ४२०२- शिक्षण, क्रीडा, कला,व संस्कृती 
यावरील भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (०१)- सैनिकी शाळेचे बांधकाम, (००) 
(०५) चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळेचे बांधकाम करणे (कार्यक्रम), (४२०२ ६४३३), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षातून 
खर्ची टाकण्यात येईल. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर 
करावा व याबाबत महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. 


४. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे, तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक ०२.०४.२०१८ व क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक 
३०.६.२०१७ च्या परिपत्रकातील Bead काटेकोर पालन करणे आवऱयक राहील. 


५. सदर आदेश सचिव समितीच्या दिनांक १५.१२.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सैश्ाानि-२०१८/प्र.क्र.२४/एसएम-६ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११७१५५२०६७५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swati Madhukar 


i 0015d36b35b 
2c07e9700fe62cba2439a81b4be4, 


Nanal दा sa 
(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. सर्व विधान सभा /विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Cc 


५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्‍त ( शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर, 
१०. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. शिक्षण संचालक ( प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. विभागीय शिक्षण उप संचालक,नागपूर विभाग, नागपूर 
१३. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर 
१४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, चंद्रपूर, 
१५. शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
१६. शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
१७. कक्ष अधिकारी, (व्यय ५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.निवडनस्ती. 


SG © 


प्रत माहितीसाठी- 


१. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय,मुंबई ३२ 
३. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 32. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


